प्रतिक्षमतेचा विस्तारित लस टोचणी/ 
सार्वत्रिक कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ या कालावधी पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/१४०/प्र.क्र.७७/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ०८ एप्रिल, २०२४ 
वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/२९१/प्र.क्र.१२६/कुक, 
दि. ०३/१०/२०२३ 
२) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
राकुकका/ आस्था-२ क/अस्थायी पदे/ मुदतवाढ/ न.क्र.७५/ १३४५९/ २०२४, 
दि. २३/०२/२०२४ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.२१/०२/२०२४ 


प्रस्तावना - 

प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी / सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ अन्वये दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय- 

प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी / सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या 
४४२ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि. २१/०२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत पदे पुढे चाळू ठेवण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेऊन सदर पदांचा विभागाच्या आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबत आरोग्य 
संचालनालयाने सत्वर कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/१४०/प्र.क्र.७७/ H.H. 
२. सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरीता ४४२ अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च विभागाच्या 
अर्थसंकल्पात खालील लेखाशिर्ष १व २ खाली मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशीर्ष १ :- आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण 
१०३- माता व बाल आरोग्य 
(०१) (०४)- प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत कार्यक्रम 
(२२११ ०३६३) राज्य क्षेत्र. 

लेखाशीर्ष २ :- आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण- 
१०३- माता व बाल आरोग्य 
(०१) (१२)- प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत कार्यक्रम, 
(२२११ ०६२१) स्थानिक क्षेत्र. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०३२७१२५२१३४७१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VAIBHAV GAJANAN 
VAIBHAV. हॅ 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5749df8e46703e97e25555afe696d 
0a5 1 badfa2373ccdc83593e1 8af18e92f1a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47COABB5437C6B09C621CC 


A6C499475684F37EA0F5529DD3EF3D6E6B 
3326E747, cn=VAIBHAV GAJANAN KOSHTI 
Date: 2024.04.06 00:30:42 +05'30' 


(वैभव ग. कोष्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
४. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

५. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

. निवडनस्ती (कु.क.). 


io 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/१४०/प्र.क्र.७७/ कु.क. 


विवरणपत्र 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिक्षमतेचा विस्तारीत लसटोचणी कार्यक्रम/सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी मंजूर असलेल्या २१२७ पदांपैकी ४४२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
क्र:अस्थायी २०२४/१४०/प्र.क्र.७७/कु.क, दि. एप्रिल, २०२४ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या स्थायी अस्थायी 
शि २ ३ See ५ 
(१ शासकीय मुख्यालयीन संघटना 
q उपसंचालक (विलटो), वर्ग-१ १ १ ae 
2 | अधिक्षक, वर्ग-३ q q Foo 
3. | सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-३ १ १ Foo 
४ | आरोग्य पर्यवेक्षक, वर्ग-३ & 4 q 
4 | वाहनचालक, वर्ग-३ २ १ १ 
६ | कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ ३ ३ |--- ७ __ _| 
७ =| ठिपाई, वर्ग-४ २ २ ; =e il 
एकूण (अ) १६ pe ee. =| 2 
(२) जिल्हा पातळीवरील सद्य:स्थितीखाली चालू असलेला कर्मचारी वृंद 
१ वरिष्ठ स्वच्छता निरिक्षक, वर्ग-३ १८ १६ २ 
२ लस टोचक (आरोग्य कर्मचारी) वर्ग.३ १५०८ १२८४ २२४ 
३ | वाहन चालक, वर्ग-३ २४ २० ४ 
४ | कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ २४ १८ ६ 
५ | वरिष्ठ स्वच्छता निरिक्षक, वर्ग-३ ३६ २६ १० 
६ | गटस्तर पर्यवेक्षक (आरोग्य सहाय्यक) वर्ग-३ ३४३ २८८ ५५ 
७ | गटस्तर पर्यवेक्षक (आरोग्य सहायक) वर्ग-३ १७ (४ ह... १७ 
८ | लसटोचक, वर्ग-३ १०० (४.५८, १०० 
९ । शिपाई, वर्ग-४ २५ १९ ६ 
एकूण (ब) २०९५ १६७१ ४२४ 
(३) सार्वत्रिक लसीकरण 
१ वाहन चालक, वर्ग-३ ८ | oo | 
2 | परिचर, वर्ग-४ ८ |... cil 
एकूण (क) १६ | o | १६ 
एकूण (अ--ब--क) २१२७ १६८५ ४४२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


